शेतकरी मासिक योजनेसाठी रु.०७.७१ 
लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अे, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.१९.०६.२०१९ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थ सं- २०२०/प्र.क्र.६५/३-अओ, दि.०४.०५.२०२० 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.०४.०९.२०२० 
५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.३०.१२.२०२० 
६) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. होमासे-२०-२१/शे.अंक छ./नि.मा/विप्र-६/२५२६, 
दि.१९/०१/२०२१ 

७ संपादक,डोतकरी मासिक यांचे पत्र क्र. शो.मा./नक्र.२/ग्रास/६६८०/२०२१, दि.१७/०२/२०२१ 


प्रस्तावना - 

शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शेतकरी मासिकाच्या माध्यमातून कृषि 
क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील शोतकऱ्यांना पोहचविण्यात 
येते. कृषि विभागाच्या दि.१९ जून, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार शहोतकरी मासिकाच्या सन २०२०-२१ या 
कालावधीच्या अंक छपाईचे काम आनंद पब्लिकेडान, जळगाव यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. सन २०२०-२१ 
करिता “शेतकरी मासिक योजना" या योजनेसाठी रु.२४८.८३ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला 
आहे. त्यापैकी माहे फेब्रुवारी २०२१ व मार्च २०२१ या महिन्यातील शेतकरी मासिक अंक छपाईची देयके अदा 
करण्याकरिता जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर होणा-या खर्चासाठी रु.२६.९४ लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 

संदर्भाधिन दि.१९.०१.२०२१ रोजीच्या पत्रानव्ये संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी माहे फेब्रुवारी २०२१ 
व मार्च २०२१ या महिन्यातील होतकरी मासिक अंक छपाईची देयके अदा करण्याकरिता जाहिरात व प्रसिद्धी 
या बाबीवर होणा-या खर्चासाठी रु.२६.९४ लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
त्यानुसार “शेतकरी मासिक योजनेसाठी” रु.७.७१ लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 


१) शोतकरी मासिक योजने अंतर्गत माहे फेब्रुवारी २०२१ व मार्च २०२१ या महिन्यातील शेतकरी मासिक अंकाच्या 
छपाईच्या देयकासाठी रु.०७.७१ लक्ष (रु. सात लाख एकाहत्तर हजार फक्त) इतक्या रकमेस शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२) यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व होतकरी 
प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (०१) (02) शहोतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या योजनेत्तर" लेखाशिर्षाखाली (२६) 
जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवरील सन २०२१-२१ करिता मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः शहोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-ओ 


3) प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५९/२०२१/व्यय१, दि. 23.02.2029 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१२१०३२३७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


ae 


20 


‘< Digitally sigi 
Ashok M za 
sno arotl ss 
25.4.2( 
494e268689ab8d696dd, 
3 


tra, 
serialNumber=5f7eca1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da07 
[ वे ॥]) 94a00bee126¢8678172a15c5, cn=Ashok Maroti Atram 


Date: 2021.03.26 12:16:41 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कृषि संचालक (वि. व प्र, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

संचालक, SA व कोषागार, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
संचालक, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 

नियोजन विभाग , मंत्रालय, मुंबई -३२ 

वित्त विभाग (व्यय-१/विनियम/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

सह सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

कक्ष अधिकारी,२ अ , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

आनंद पब्लिकेशन, पोस्ट बॉक्स नं.१४०,१०६, मुसळी फाटा, धुळे रोड, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६, 
ता.धरणगाव, जि.जळगाव 

निवडनस्ती, कार्यासन-३अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


